सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी आणि अशासकीय कार्यान्वयन 
प्राधिकारी यांच्याकरिता “आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रशासक ” (Virtual Personal 
Deposit Account Administrator) घोषित 
करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.७१/प्रशि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५, 
दिनांक १४.०२.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ मधील परिच्छेद ११.१ अनुसार महाराष्ट्र 
कोषा नियम नमुना क्रमांक ४४ देयकांव्दारे २७-लहान बांधकामे, ३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर), 
३३-अर्थसहाय्य, ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान, ५०-इतर खर्च, ५३-मोठी बांधकामे आणि 
वित्त विभागाव्दारे वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील stat अन्य उद्देश शीर्ष अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित 
निधीतून आहरित केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी क्षेत्रिय आहरण 
व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या सहमतीने 
“ आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator 
(VPDAA)” म्हणून घोषित करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग सक्षम आहेत. त्यानुसार 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना “आशासी वैयम्तिक ठेव लेखा 
प्रञ्ञासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) “ म्हणून घोषित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्याच्या एकत्रित निधीतून आहरित केल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग 


करण्यासाठी या विभागाच्या अधिनस्त खालील प्रशिक्षण संस्थांकरीता खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.७१/प्रशि-४ 


पदावरील अधिकाऱ्यांना या शासन निर्णयाव्दारे “आथासी वैयक्तिक ठेव लेखाप्रशासक Virtual Personal 
Deposit Account Administrator (VPDAA)” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचे नाव आहरण व संवितरण अधिकारी | डी. डी. ओ. 
क्रमांक 
यशदा-पुणे, लेखाधिकारी २२०१०००१२१ 
२ मराठवाडा प्रशासकीय व विकास निबंधक तथा सहायक ३१०३०००१७८ 
प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण छत्रपती प्राध्यापक 
संभाजीनगर 
3 पंजाबराव देशमुख विदर्भ संचालक ६१०१०००१७७ 
प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण 
प्रबोधिनी, अमरावती 


२. वरील तक्त्यात नमूद संस्थांनी वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १४.०२.२०२४ मधील परिच्छेद 
क्र. ११.३ नुसार पुढील कार्यवाही त्वरीत करावी. 


३. सदरहू मान्यता महालेखापाल (ले.व अ. कार्यालयाने नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या (सोबत 
परिशिष्ट) अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. १६८/२०२४/कोषा Wall ५, 
दिनांक १७.०७.२०२४ अन्वये आणि प्रधान महालेखापाल (ले. व अ.)-।, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे कार्यालयाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. TM/Ch.2/UOR 10.96/सामान्य प्रशासन विभाग/2024-25/770, दिनांक 
०२.०९.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०९१२१५१७३४८००७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ANUSHRI ARVIND PARAB 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9cd457c34998034 1 3f595e2a967 2abfe873725fe8cea5f909d2: 


30a578cdb448, postalCode=400032, st=Mah: 


011310: 
jalNumber=94114817BD726F28FA97FD6789383FFB6B7167B44B2A0 
A517BD03DE3D9C87038, -ANUSHRI ARVIND PARAB 
Di 


(अनुश्री परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.७१/प्रशि-४ 


५. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)-१ महाराष्ट्र मुंबई 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र मुंबई 

९. प्रधान महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)-२ महाराष्ट्र नागपूर 

१०.प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र नागपूर 

११. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पुणे 

१२. संचालक, मराठवाडा प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, पैठण छत्रपती संभाजीनगर 
१३. संचालक, पंजाबराव carga विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती 
१४. निवडनस्ती प्रशि४/प्रशि-५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


